निलंबित शासकीय सेवकांना शासन सेवेत पुन:स्थापित 
करणेसाठी विभागातील अकार्यकारी पदे निश्चित 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास ,रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विभाचौ-२०२१/ प्र.क्र.१६५/प्रशा-२ 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर,२०११. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, 
दिनांक २० एप्रिल, २०१३. 
३) कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. 
कौविउ-२०१६/प्र.क्र.१११/प्रशा-२(रोजगार), दिनांक ०९ एप्रिल, २०२१. 
प्रस्तावना : 


फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या किंवा शिस्तभंगविषयक / विभागीय चौकशी प्रकरणी निलंबित करण्यात 
आलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना शासन सेवेत पुनःस्थापित करणेसाठी विभागातील अकार्यकारी पदे निश्चित 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. फौजदारी गुन्हा दाखल झालेल्या किंवा क्षेत्रिय कार्यालयात 
झालेल्या अनियमिततेमुळे ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना निलंबित करण्यात आले आहे, त्यांना शासन सेवेत 
पुन:स्थापित करुन पदस्थापना देताना ती अकार्यकारी पदावर देणेबाबत वाचा येथील दि.२०.०४.२०१३ च्या शासन 
निर्णयात नमुद आहे. तथापि, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागात अशाप्रकारे कोणतीही पदे 
चिन्हाकिंत केली नसल्याने पदस्थापना करतांना निर्माण होणारा संभ्रम दूर करण्याकरीता शासनाने आता 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय - 

संदर्भाधिन ३च्या आकृतीबंधानुसार प्रस्तावित केलेल्या उप आयुक्‍त पदाबाबतची माहिती. 


अ.क्र. विभागाचे नांव मंजूर पदे शेरा 
|| कौशल्य विकास, रोजगार व ae आयुक्तालयातील उप आयुक्त हे 
उद्योजकता आयुक्तालय. अकार्यकारी पद ठरविता येणार नाही. 


तथापि, एखाद्या निलंबित उप आयुक्‍त 
संवर्गातील  अधिका-याळा  पुनःस्थापित 
करावयाचा निर्णय झाल्यानंतर नियमानुसार रिक्‍त 
पदावर पुन:स्थापित करता येईल. तथापि, त्यांना 


विभागीय आयुक्तालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्तालय, पुणे. 
विभागीय आयुक्तालय, नाशिक. 

५ विभागीय आयुक्तालय, औरंगाबाद. 


OO; क्क, -O 


शासन निर्णय क्रमांकः विभाचौ-२०२१/ प्र.क्र.१६५/प्रशा-२ 


६ विभागीय आयुक्तालय, अमरावती. —e 


त्यांच्या विभागातील प्रशासकीय बाबी (बदल्या, 


विभागीय आयुक्तालय, नागपूर. | 


पदोन्नती, पदस्थापना, विभागीय चौकडी प्रकरणे) 
व वित्तीय बाबी प्रकरणी आयुक्‍त स्तरावर निर्णय 
घेतले जातील. सदर प्रकरणाव्यतिरिक्‍त इतर 
कामकाज पुन:स्थापित अधिका-यास दिले जाईल 

पुन:स्थापित व्यक्‍ती त्या पदावर कार्यरत 
असेपर्यंत त्या विभागाचे उपआयुक्त हे पद 
अकार्यकारी समजण्यात येईल. 


संदर्भाधिन ३च्या आकृतीबंधानुसार प्रस्तावित केलेल्या सहायक आयुक्‍त पदाबाबतची माहिती. 


अ. विभागाचे नांव मंजूर पदे शेरा 
क्र. 
| कौशल्य विकास, रोजगार व| ४ आयुक्तालयातील सहायक आयुक्त पदे ही 
उद्योजकता आयुक्तालय. आयुक्त / उप आयुक्त यांचे नियंत्रणाखाळी काम 
(सहायक आयुक्त) पाहत असल्यामुळे अकार्यकारी पदे म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहेत. 
२ | जिल्हा कार्यालये (३६) ३६ जिल्हा कार्यालयाच्या प्रमुखाला जिल्ह्याश्ी 
(सहायक आयुक्‍त) (प्रत्येकी । संबंधित प्रशासकीय / धोरणात्मक / 
एक पद) | जिल्हास्तरावरील योजनांबाबतचे कामकाज पहावे 


लागत असल्यामुळे सदरची पदे अकार्यकारी पदे 
म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. 

तथापि, एखाद्या निलंबित सहायक आयुक्‍त 
संवर्गातील अधिका-याला जिल्हास्तरावरील 
कार्यालयात नियमानुसार पुन:स्थापित करावयाचा 
निर्णय झाल्यास, त्यांना जिल्हा कार्यालयातील 
Rea पदावर पुन:स्थापित करता येईल. तथापि, 
त्यांच्या विभागातील प्रशासकीय वित्तीय व 
धोरणात्मक निर्णय उप आयुक्‍त यांचे स्तरावर 
घेतले जातील. 

पुन:स्थापित व्यक्‍ती त्या पदावर कार्यरत 
असेपर्यंत त्या जिल्ह्याच्या सहायक आयुकक्‍्ताचे पद हे 
अकार्यकारी समजण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभाचौ-२०२१/ प्र.क्र.१६५/प्रशा-२ 


संदर्भाधिन ३च्या आकृतीबंधानुसार प्रस्तावित केलेल्या (कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन 


अधिकारी. गट-ब) पदाबाबतची माहिती. 


अ विभागाचे नांव मंजूर पदे शेरा 

क्र 

| कौडल्य विकास, रोजगार व | ६ आयुक्तालयातील कोौडल्य विकास, 
उद्योजकता आयुक्तालय. रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी ही 

पदे आयुक्त / उप आयुक्‍त / सहायक आयुक्‍त 
यांचे नियंत्रणाखाळी काम पाहत असल्यामुळे 
अकार्यकारी पदे म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहेत. 

तथापि, संदर्भाधिन शासन निर्णयातील 
७-अ नुसार संबंधित निलंबित कर्मचा-याला 
पुनःस्थापित करताना त्याची अन्यत्र 
अकार्यकारी पदावर बदली करण्याच्या अधीन 
राहून त्याला पुन:स्थापित करण्याचा निर्णय 
प्रकरणपरत्वे गुणवत्तेनुसार शिस्तभंगविषयक 
प्राधिकारी यांच्या स्तरावर घेण्यात येईल. 

२ | विभागीय आयुक्तालय, मुंबइ, | प्रत्येकी एक सदर कार्यालयांचा आहरण व संवितरण 
पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, | (६) अधिकारी हा area विकास रोजगार व 
अमरावती व नागपूर. उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी गट-ब 

असतो. सदर अधिकारी, उप आयुक्‍त यांचे 
नियंत्रणाखाळी कामकाज करीत असल्यामुळे 
सदर पदे ही अकार्यकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहेत. 

तथापि, त्यांचेकडे आहरण व संवितरण 
अधिका-याचा कार्यभार ठेवता येणार नाही. 

३ | कौड़ाल्य विकास, रोजगार व ' प्रत्येक सदर अधिकारी, उप आयुक्‍त/ सहायक 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, । कार्यालयाला | आयुक्त यांचे नियंत्रणाखाली कामकाज करीत 
ठाणे व पुणे. ४ पदे असल्यामुळे सदर पदे अकार्यकारी म्हणून 

४ | कौशल्य विकास, रोजगार व | प्रत्येक घोषित करण्यात येत आहेत. 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, | कार्यालयाला तथापि, त्यांचेकडे आहरण व संवितरण 
मुंबई उपनगर, नाशिक, | ३ पदे अधिका-याचा कार्यभार ठेवता येणार नाही. 
नागपूर व अ.नगर. एखाद्या निलंबित अधिका-याला 

५. | कौशल्य विकास, रोजगार व | प्रत्येक जिल्हास्तरावरील कार्यालयात पुन:स्थापित 
उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, | कार्यालयाला | करावयाचा निर्णय झाल्यास त्याचा स्वग्नाम व 
मुंबई शहर, सोलापूर, | २ पदे ते ज्या विभागातून निलंबित झालेले आहेत 
जळगांव,कोल्हापूर,औरंगाबाद, असे विभाग वगळून त्यांना इतर उपलब्ध 
नांदेड, सातारा, पालघर, असलेल्या कार्यालयातील रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभाचौ-२०२१/ प्र.क्र.१६५/प्रशा-२ 


अमरावती, सांगली, यवतमाळ, पुन:स्थापित करण्यात यावे. तसेच सदर 
रायगड, बुलढाणा, बीड, अधिका-याकडे महत्वाचे कामकाज देऊ नये. 

लातूर, चंद्रपूर, धुळे, जालना, 
परभणी,अकोला,उस्मानाबाद, 
नंदुरबार, रत्नागिरी, गोंदिया, 
वर्धा, भंडारा, वाशिम, हिंगोली, 


गडचिरोली, सिंधुदूर्ग. 

६. । आदिवासी उमेदवारांसाठी | प्रत्येक सदर कार्यालयांचा कार्यालय प्रमुख 
कौठाल्य विकास, रोजगार व | कार्यालयाळा | तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी हा 
उद्योजकता माहिती व|।१ पदे कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन केंद्र, मंचर, रावेर, मार्गदर्शन अधिकारी गट-ब असतो, त्यामुळे 
कळवण, देवरी, चंद्रपूर, सदर पदे अकार्यकारी म्हणून घोषित करता 
किनवट, अचळलपूर,गडचिरोली येणार नाहीत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०२२३१६२०३३३७०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
IN: c=IN, o=Maharashtra State Skill Development Society, ou=eOffice, 


: 
Santosh Vithal क 
a575 1 ffedbboosfdff: 
serialNumber=ecf4a9abe84c70de989c3669424c 1 2b6cadcb583d500fe 
0 a e 489ce8727916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2022.02.23 16:22:55 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


3८1183196061483त7035९207448 


प्रत, 
१. मा. मंत्री,कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. राज्यमंत्री,कौडशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३ प्रधान सचिव ,कौडाल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

४ आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

५ उपआयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागीय आयुक्तालय, मुंबई/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर. (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

६ सर्व संबंधित जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, (कौडाल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत) 

७ निवड नस्ती. (प्रशा-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


